खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (KEIPL) 
यांच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या संदर्भात गठीत केलेल्या 
उच्चस्तरीय समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबई यांचा 
सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मऔधो -२०१६/प्र.क्र.२०९/उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४००३२ 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : १) शा. नि. क्र. मऔधो-२०१६/प्र.क्र. २०९/उद्योग-२, दि. १५ फेब्रुवारी, २०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. मऔधो-२०१६/प्र.क्र. २०९/उद्योग-२, दि. ०५ मार्च, २०१८ 
३) शा. नि. (नगर विकास विभाग) क्र. सिआयडी-१८१८/प्र.क्र. ४/नवि-१०, दि. १६ मार्च, २०१८ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाकीत क्र. ३ दि. १६ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये नवी मुंबई विशोष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प 
संदर्भात मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत केली आहे. तसेच 
दि. १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर समिती खेड इकॉनॉमीक 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (KEIPL) च्या औद्योगिक क्षेत्राचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे अंतिम कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे 
व त्याअनुषंगाने संदर्भाकीत क्र. २ दि. ०५ मार्च २०१८ रोजी शुध्दिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खेड विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात 
रुपांतर करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी गठीत केलेल्या उच्च स्तरीय समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई यांचा “सदस्य सचिव” म्हणून समावेश करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१७११५०२६४५१० आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Shamkant 
Degaonkar 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, ६ वा मजला, मंत्रालय मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो -२०१६/प्र.क्र. २०९/उद्योग-२ 


. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 


सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 


. अध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


७. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


ae) 
ma 
«> 


. मा. मंत्री (सर्व) व मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पू, मुंबई. 
. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२. 

. विभागीय आयकत (सर्व महसुळी विभाग) 

. आयुक्‍त, महानगर पालिका (सवी. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. संचालक, नगर रचना पुणे. 

. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२५. 
. निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 

. उद्योग विभागातील सर्व सहसचिव / उप सचिव/ कक्ष अधिकारी. 
. निवडनस्ती (कार्यासन उद्योग-२). 


उप महानिरिक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


